डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, 
ता.माणगाव, जि. रायगड या विद्यापीठाच्या कार्यकारी 
परिषदेवर शासन प्रतिनिधी नियुक्‍त करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक तंशावि-३७११/(१०५/२३)/ तां.शि.-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय उ. व तं. शि.विभाग तंशाावि-३७११/(९५/१६)/तांशि-२, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/डॉ.बाटु शासन 
प्रतिनिधी/२०२३, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२३ 
प्रस्तावना:- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मधील नियम २७(१) नुसार 
विद्यापीठाकरीता कार्यकारी परिषदेच्या गठणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या नियम 
20(9) () नुसार कार्यकारी परीषदेवर शासकीय सेवेत नसलेल्या ४ नामांकित तंत्रज्ञ/ शास्त्रज्ञ यांची शासन 
प्रतिनिधी नियुक्ती करावयाची आहे. या सदस्यांचा कालावधी नियम २७(२) नुसार ३ वर्षाचा आहे. 


२. त्यानुसार सदर नियमान्वये शासनाने विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मधील नियम २७(१) नुसार 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.१२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर ४ सदस्यांची शासन प्रतिनिधी म्हणून ३ वर्षाच्या पदावधीकरीता नियुक्‍ती 
केलेली होती. सदर शासन प्रतिनिधींचा ३ वर्षाचा पदावधी आता संपुष्टात येत आहे. यास्तव डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर शासन प्रतिनिधी नियुक्‍त 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियम, २०१४ नुसार कार्यकारी परिषदेवर 
नियम २७(१)() अन्वये खालीलप्रमाणे नमूद ४ सदस्यांची पुढील 3 वर्षांच्या कालावधीकरीता शासन प्रतिनिधी 


म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र सदस्याचे नाव शिक्षण सद्यस्थितीत कार्यरत 
णि श्री. प्रविण वसंतराव (8.5, MIE, P.G.D.B.M, | Director, Shi Prashu Buildcon Pvt. 
सरदेशमुख Vastubhushan) Ltd 
2 श्री. योगेश बोमपीलवार (B.Tech, M.Tech) Senior Project manager, Infosys 
Ltd. 
3 | डा. रघुनाथ संभाजी होळंबे । (8.5, M.E, Ph.D,) Retired Professor in 
Instrumentation, SGGS_ Inst. of 
Engg. Nanded 39.03.2022 
8 श्री. अशोक मारोतीराव (3.5, AMIE, LLB, LLM, | Retired General Manager in 
शोेल्हाळकर MBA) Mazgaon Dock, Shipbuilders 
Limited, Mumbai 30.08.2022 


शासन निर्णय क्रमांकः तंशावि-३७११/(१०५/२३)/ तां.शि.-२, 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली 


असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३११३०१६२५२२८७०८ असा आहे. सदरहू शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


र्‌. 

१०, 
११. 
१२. 
93. 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 
Vi N O D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3baae0803992f8bcda3ef9e47d30b56c64f7b0e0f30e7 
0654c747a28aad4f2c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D2D57FA10CC65AC1A845FF7CODAE7C15E11D 
CDF8CD69FFASBE719388A4E2C270, cn=VINOD VASANT DALVI 
Date: 2023.12.01 11:35:42 +05'30' 
(विनोद दळवी) 
अवर = 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, जि. रायगड 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

जनसंपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 
निवड नस्ती, (तांशि-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


